नागरी सहकारी पतसंस्थांना लागू करण्यात 
आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर-११०६/प्र.क्र.१/पुनर्बांधणी-१/७-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-६ जून, २०१८ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २७.९.२००७ 
शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १.९.२००८ 
शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २४.७.२००९ 
शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १.८.२०१० 


) 

) 

) 

) 
५) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ९.१२.२०११ 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 29.4.2092 

शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक १९.०७.२०१२ 

शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २५.९.२०१३ 

शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २६.३.२०१५ 

१०) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे दि. १३.११.२०१७ रोजीचे पत्र. 


SG © 


wen 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना वसुल न झालेल्या थकीत कर्जाची तरतूद करावी 
लागत असल्याने पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मत्तेत (NPA) वाढ होत आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना मोठया 
प्रमाणावर तरतूदी कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे पतसंस्थांच्या स्वनिधीवर परिणाम होत आहे. 
त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. त्याचा परिणाम नागरी सहकारी 
पतसंस्थांच्या ठेवी कमी होण्यामध्ये व काही ठिकाणी मोठया प्रमाणावर ठेवी काढण्यात येत असल्याने 
काही पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. पतसंस्थांच्या कर्ज वसुलीमध्ये भरीव कामगिरी दिसून येत 
नाही. पतसंस्थांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थासाठी 
समोपचार परतफेड योजनेस दि. २७/९/२००७ च्या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात आली 
होती. या योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या वसुलीच्या अनुषंगाने सामोपचार परतफेड योजनेस 
संदर्भाधिन क्र. २,३,४,५,६,७,८ व ९ नुसार वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

या योजनेद्वारे पतसंस्थांच्या वसुलीमध्ये होणारी भरीव कामगिरी विचारात घेऊन सदर 
योजनेस दि. ३१/३/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव सहकार आयुक्‍त यांच्याकडून 
दि. १३/११/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाकडे प्राप्त झालेला आहे. सहकार आयुक्‍त यांची सदरहू 
योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबतची शिफारस विचारात घेऊन राज्य शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर-११०६/प्र.क्र.१/पुनर्बांधणी-१/७-स, 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, समक्रमांक दि. २७.९.२००७ अन्वये नागरी सहकारी पतसंस्थांसाठी 
राबविण्यात आलेल्या “ सामोपचार परतफेड योजनेस ” दि. ३१ मार्च, २०२० पर्यंत खालील नमूद 
केलेल्या अटींसह मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ) अनुत्पादक कर्ज धरण्याचा (कर्ज एन पी ए ठरविण्यासाठी कट ऑफ डेट) कालावधी दिनांक 

३१ मार्च, २०१६ निश्चित करण्यात यावा. 

ब) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २६.३.२०१५ नुसार अनुत्पादक कर्ज धरण्यासाठी (कर्ज एन पी ए 
ठरविण्यासाठी कट ऑफ डेट ) दिनांक ३१.३.२०११ हा अर्हता दिनांक निश्चित केलेल्या कर्जखात्यांना 
सदर योजनेचा दिनांक ३१.३.२०१९ पर्यंत लाभ देण्यात यावा. त्यानंतर अशा कर्जखात्यांना सदर 
योजनेचा लाभ देता येणार नाही. 
क) ज्या कर्जाच्या वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये 
वसूली दाखला प्राप्त झाला आहे अशाच कर्जखात्यांना सदर योजनेचा लाभ देय राहील. 
ड) ज्या तडजोडीचा व्याजदर १२% करण्यास तसेच, कर्जदार तडजोडीची रक्‍कम एक vant 
भरण्यास तयार असल्यास ८% दराने व्याजाची आकारणी करण्यास मुभा असावी . तथापि 
परतफेडीचा दर Cost of Fund पेक्षा जास्त असू नये. 
इ) या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची होवटची तारीख दिनांक ३१.३.२०२० राहील. 

या योजनेचे स्वरुप / तपशिल दि. २७.९.२००७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणेच राहील. यामध्ये 
बदल करता येणार नाही. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०६१२३०१२६१०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने., 


igitally signed by Ramesh Shank Shin 
Ramesh Shankarrao xanecconnen 2rmenaasia,ousco operation, 
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d% 8aa251ee28dc56c75d 
1८८ 


Shingte i ली 


Date: 2018.06.07 11:37:42 +05'30' 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. क्रेडीट सोसायटीज 
फेडरेशन, लि. कोल्हापूर. 

५. अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. क्रेडीट सोसायटीज असोसिएडान लि. मुंबई. 

६. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदरहु शासन निर्णयास प्रसिध्दी 
माध्यमांमार्फत विस्तृत प्रसिध्दी द्यावी. 

७. निवड नस्ती. 

प्रत माहितीस्तव:- 
मा. अ.मु.स. (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


